वाचा :- 


१, 


२. 


2: 


9. 


८. 
र्‌. 


राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही 
कॅमेरे बसविण्यासाठी निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/भाग-३/पोल-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १७ जानेवारी, २०२२ 


मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे क्रिमिनळ रिट पिटीशन क्र.२११०/२०१४ वरील 
दि.१३.०८.२०१४, दि.२१.१०.२०१५, दि.२४.०२.२०१६, दि.२१.०९.२०१६ व दि.३०.११.२०१६ 
रोजीचे आदेश. 

मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे क्रिमीनल रिट पिटीशन क्र.५३९/१९८६ वरील दि.२४.७.२०१५ रोजीचा 
न्यायनिर्णय. 

सचिव, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.संकीर्ण-२०१२/प्र.क्र.३७/१८, 
दि.०४.०३.२०१३. 


. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२१/७२७२/न्या.प्र. सीसीटीव्ही/ 


२०३/२०१४, दि.२७.०१.२०१५. 


. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/पोल-३, दि.२३.११.२०१५. 
. शासन निर्णय, उदयोग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 


उदयोग- ४, दि.३०.१०.२०१५ व दि.०१.१२.२०१६. 

सामान्य प्रशासन (माहिती व तंत्रज्ञान) विभाग, शासन निर्णय क्र. मातंसं-१७१६-३६१५/ 
प्र.क्र.२८६/३९, दिनांक ०९.०८.२०१६. 

गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/भाग-१/पोल-३, दि.०६.०१.२०१७. 
गृह विभाग, शासन निर्णय सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/पोल-३, दिनांक २६.०३.२०१८. 


१०. महा-आयटी कार्पोरेशनचे पत्र H.MahalT/PRJ/038/09/209Z, दि.२४.०७.२०१९. 
११. गृह विभाग शासन निर्णय सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/पोल-३, दिनांक १४.११.२०१९. 
१२. गृह विभाग शासन निर्णय सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/पोल-३, दिनांक ११.१२.२०१९. 
१३. अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.), पोलीस महासंचालक कार्यालय, मुंबई यांचे पत्र 


क्र.पोमसं/१७/६१६२/सीसीटीव्ही कॅमेरे (पो.ठा.)/७७/२०१९-२१, दि.१०.११.२०२१. 


१४. मे. प्राईसवॉटरहाऊस कूपर्स कंपनी यांचा दि.०१.०९.२०२१ रोजीचा ई-मेल. 
१५. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१४.१०.२०२१. 


पृष्ठ ५ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/भाग-३/पोल-३ 


प्रस्तावना :- 


लिओनार्ड झेविअर वल्दारीस व इतर यांनी महाराष्ट्र शासन व इतर यांचेविरुध्द मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे क्रिमिनल Re Ta क्र.२११०/२०१४ दाखल केली आहे. मा. उच्च न्यायालयाने 
विषयांकीत याचिकेमध्ये दि.१३.०८.२०१४, दि.२४.०२.२०१६ व दि.३०.११.२०१६ रोजी आदेशा पारित केले 
आहेत. मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलीस कोठडीतील मृत्यु रोखण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक पोलीस 
ठाण्यांमधील प्रत्येक कॉरीडॉर, रुम व लॉकअप यामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याबाबत आदेशित केले 
आहे. तसेच डि.के.बसू व इतर यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पश्चिम बंगाल राज्य आणि इतर 
यांचेविरुध्द क्रिमीनल रिट पिटीशन क्र.५३९/१९८६ या प्रकरणी दि.२४.०७.२०१५ रोजी निर्णय दिला 
आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने संवेदनशील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसविणेबाबत निदेश दिलेले 
आहेत. ही बाब विचारात घेवून प्रायोगिक तत्वावर पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे अधीनस्त २५ पोलीस 
ठाण्यांमधील चार्ज रुम, लॉकअप, मार्गिका, स्टेशन हाऊस इ. पाच ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे 
बसविण्याबाबत उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.५ येथे नमूद दिनांक 23.99.2094 च्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकिय मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार सर्व २५ पोलीस ठाण्यांमध्ये आदेशात नमूद ठिकाणी 
सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची प्रक्रिया पुर्ण झाली आहे. 

मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही 
बसविण्याबाबत उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि.२७.०२.२०१८ रोजीच्या बैठकीत रु.७२.६० कोटी 
खर्चास मान्यता देण्याबाबतची शिफारस करण्यात आली होती, त्यानुषंगाने गृह विभाग शासन निर्णय 
दि.२६.०३.२०१८ नुसार रु.७२.६० कोटी खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. तसेच सदर पोलीस 
ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याची कार्यवाही महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळामार्फत करण्यात 
यावी असा निर्णय घेण्यात आला होता. 

उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि.१३.११.२०१९ रोजीच्या बैठकीत मा. न्यायालयाच्या 
आदेशानुसार राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी येणाऱ्या रु.११० कोटी 
एवढया खर्चास (सर्व कर व महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाच्या सेवाशुल्कासह) सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र.११ येथील शासन निर्णयाअन्वये राज्यातील सर्व पोलीस 
ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी येणाऱ्या रु.११० कोटी (सर्व कर व महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान 
महामंडळाच्या सेवाशुल्कासह) एवढया सुधारित खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच 
संदर्भाधिन क्र.१२ येथे नमूद दिनांक 99.92.2098 च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील सर्व पोलीस 
ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे काम हे महाराष्ट्र माहिती व तंत्रज्ञान महामंडळामार्फत न करता 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/भाग-३/पोल->३ 


सद्यस्थितीत राज्यातील एकूण १०८९ पोलीस ठाण्यांपैकी मे. सुजाता कॅम्युटर्स प्रा. लि. यांनी ६ 
झोन मधील ७९२ पैकी ३९७ व मे. जावी सिस्टिम इंडिया प्रा. लि. यांनी ३ झोन मधील २९७ पैकी १५० असे 
एकूण ५४७ पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम पूर्ण केले असून ५०% काम पूर्ण झाले आहे. 
सदर सीसीटीव्ही प्रकल्पाकरीता गठीत केलेल्या संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हास्तरीय समित्यांनी पोलीस 
ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही लावण्याचे काम पूर्ण व समाधानकारक झाल्याबाबतचा अहवाल पोलीस 
महासंचालक कार्यालयास सादर केला आहे. 

अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.), पोलीस महासंचालक कार्यालय, मुंबई यांनी संदर्भाधिन 
क्र.१३ येथे नमूद दि.१०.११.२०२१ च्या पत्रान्वये राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे 
बसविण्यासाठी प्रकल्पाचे सल्लागार मे. पीडब्ल्युसी यांनी दि.०१.०९.२०२१ रोजी ई-मेलद्वारे दिलेल्या 
अभिप्रायानुसार प्रकल्पाचे पुरवठादार मे. सुजाता कॅम्युटर्स प्रा. लि. यांना अदा करावयाचे 
रु.१७,५६,०३,६८०.२१/- (जीएसटी सह) व मे. जावी सिस्टिम इंडिया प्रा. लि. यांना अदा करावयाचे 
रु.५,८९,६२,२२५.६१/- (जीएसटी सह) असे एकूण रु.२३,४५,६५,९०५.८२/- इतक्या रकमेची देयके 
सादर केली असून सदर देयके अदा करण्याची विनंती केली आहे. या अनुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीसीटीव्ही कॅमेरे 
बसविण्यासाठी प्रकल्पाचे पुरवठादार मे. सुजाता कॅम्युटर्स प्रा. लि. यांना अदा करावयाचे 
रु.१७,५६,०३,६८०/- (जीएसटी सह) व मे. जावी सिस्टिम इंडिया प्रा. लि. यांना अदा करावयाचे 
रु.५,८९,६२,२२६/- (जीएसटी सह) असे एकूण रु.२३,४५,६५,९०६/- (रुपये तेवीस कोटी पंचेचाळीस 
लाख पासष्ट हजार नऊशे सहा फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. सदर रक्कमेची देयके अदा करतांना आयकर व इतर प्रचलीत कर वजाती करुन अदा 
करण्यात यावी. 
३. प्रस्तुत प्रकरणी उपरोक्त प्रमाणे होणारा खर्च हा “मागणी क्र.बी-१०, ४०५५ - पोळीस यावरील 
भांडवली खर्च, ८०० इतर खर्च, (००) (०९) सीसीटीव्ही संनियंत्रण यंत्रणा बसविणे (४०५५ ०२२३) या 
अंतर्गत ५२-यंत्रसामग्नरी व साधनसामग्री” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२१- 
२२ या वित्तीय वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/भाग-३/पोल-३ 


४. सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांना नियंत्रण अधिकारी व त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याला आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, 
दि.१८.४.२०१७ ला अनुसरुन प्रशासकीय विभागाला असलेलया अधिकारान्वये तसेच वित्त विभागाचा 
शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि.१७.४.२०१५ मधील वित्तीय 
अधिकार, नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, उपविभाग-दोन, महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम, 
१९६५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार व अनु. क्र.२७ अ, नियम क्र.७६ 
अन्वये प्रशासकीय विभागाला असलेल्या अधिकारान्वये तसेच वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं- 
२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१४.१०.२०२१ अनुसार सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या 
९ महिन्यांच्या कालावधीसाठी अनिवार्य खर्चाकरिता निधी वितरणास दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०११७१६३९०८५५२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार रर व नावाने. 


lly signed by Rupali Sanjog Kabi 


e . ig) 
DN: c=IN, hi He Dep 
Rupali Sanjog = sess 
2,5,4.20=825ec39543f0d33d: 30f6ca54b1adc430443efec55f07e9 
8dc1734237794d, 
I b b43a03d973ff96aabbf02a74864a468 1 399fe663d8f 
a a re bde0441a596beb3acd bi 
D 2022.01.17 16:42:53 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,राजभवन, मुंबई. 
२. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

३. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/भाग-३/पोल-३ 


६. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मुंबई. 
८. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

९. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 


१०. महालेखालपाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 


११. अधिदान व लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३. वित्त विभाग (व्यय-७/वित्तीय सुधारणा) मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१४. सहसचिव, (पोल-१४) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१५. निवडनस्ती, पोल-३ 


KKKKK 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


